आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२३-२४ 
अंतर्गत अनिवार्य स्वरुपाच्या बाबीकरीता 
निधी वितरण. 

(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०२ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ एप्रिळ, २०२३. 
प्रस्तावना : - 
“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी fest असुन महाराष्ट्राचे 


राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, 


वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चांतर्गत योजनांच्या वेतन या 


बाबीकरीता १० % तर उर्वरीत बाबींकरीता ५ % निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्या 


अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत बाब क्र.१-वेतन याकरीता 


अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या १०% व १०-कंत्राटी सेवा याकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या 4 % निधी 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय : - 
आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली सोबतच्या 


विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे बाब क्र. ०१-वेतन, 
३६- सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या १० % तर, १०-कंत्राटी सेवा 
बाबीकरीता अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या ५१% इतका निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च 


करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील 


विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 


दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३१२२३१५९४३२४ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K | RA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


ICode=400032, ‘Mah ht 


2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a8 
7463f83 1a2beea0be5cb381a34 
ps ym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB11 


£7252442D, 


I Number=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A5 


EBOAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, 
KIRAN KISANRAO PAWAR, 


Date: 2023.04.06 16:06:50 +05'30" 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

qo. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. ०५ एप्रिल, 2023 सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट सन २०२३-२४ सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्रमांक साठीची वितरीत करण्यात अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
विक २ ३ [1 eal षु g 
मागणी क्रमांक-टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

१ | (०१(०१)आदिवासी विकास ०१-वेतन ६८०८९० ६८०८९ आयुक्त, 
आयुक्तालय - क्षेत्रीय यंत्रणांचे क्क व या आदिवासी 
बळकटीकरण (कार्यक्रम खर्च) १२८७३ ६४३.६५ | विकास, नाशिक 
(22249383) 
एकूण २२२५ १३९३ ६९३७६३ ६८७३२.६५ 

२ | (०२(२४) अनुसूचित जमाती ०१-वेतन 324000 32400 | आयुक्‍त, 
प्रमाणपत्र तपासणी (कार्यक्रम खची =o आदिवासी, 
(२२२५४१२२) a सेवा संशोधन व 

१५६०००० ७५०० | प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे. 
एकूण २२२५ ४१२२ ४७५००० ४०००० 

3 | (0948) आदिवासी मुलांसाठी व । ०१-वेतन १३५४८४७ १३५४८४.७० आयुक्‍त, 
मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह = oS a व व आदिवासी 
(कार्यक्रम खर्च) (२२२५०७०७२५) १1०० | विकास, नाशिक. 

एकूण २२२५ ०७२५ १५२४८४७ १४३९८४.७० 
1 (०१)(६०) आश्रमशाळा समुह ०१-वेतन ८९००००० ८९०००० आयुक्‍त, 
(कार्यक्रम खर्च) (२२२५०७०७३४) १०-कंत्राठी सेवा आदिवासी 
षु 
ताक लिण ४१५०० विकास, नाशिक. 
एकूण २२२५ 0७३४ ९७३०००० ९३१५०० 

५ | (०१)(७३) स्वयंसेवी संस्थांना ३६-सहाय्यक आयुक्‍त, 
आश्रमशाळा व मुलगोद्योत्तर अनुदाने (वेतन) आदिवासी 
आश्रमझाळा चालविण्यासाठी १४०००००० १४००००० । विकास, नाशिक. 
सहाय्यक अनुदाने (कार्यक्रम खर्च) 

(२२२५एफ१२९) 
एकूण २२२५एफ१२९ १४०००००० १४००००० 
२२२५-एकूण २६४२३६१० २५८४२१७.३५ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. of एप्रिल, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट सन २०२३-२४ सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्रमांक साठीची वितरीत करण्यात अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 

| 9 | २ ३ FB 4 & 

& | (०१(०८) HERTS राज्य सहकारी | ३६-सहाय्यक आयुक्त, 
आदिवासी विकास महामंडळास | अनुदाने (वेतन) गा ee आदिवासी 
वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम खर्च) विकास, नाशिक 
(२४२५०८५३) 

शि (09)(90) शबरी आदिवासी विकास | ३६-सहाय्यक आयुक्त, 
महामंडळास वित्तीय सहाय्य अनुदाने (वेतन) २५००० २५०० आदिवासी 
(कार्यक्रम खर्च) (२४२५१३५९) विकास, नाशिक 

२४२५ एकूण झाक हाता 

एकूण मागणी क्रमांक टी-५ २६७९८६१०|  २६२१७१७.३५ 
KIRAN ea 
KISANRAO 1 लाया 


Date: 2023.04.06 16:07:12 +05'30' 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


